महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 9) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेडा. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक १०.८.२०१८ चे आदेशा. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक २८.५.२०१९ चे आदेशा. 


शासन आदेठा 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील 
दिनांक ७.५.२०१८ च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. सदर आदेशातील 
अ.क्र. १५७ वरील श्री.म.भि.काळे, सहायक कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची आदिवासी 
विकास विभागात करण्यात आलेल्या बदलीत अंशत: बदल करण्यात येवून या आदेशान्वये 
श्री. म.भि.काळे, सहायक कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची बदली झालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागात करण्यात येत आहे. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने श्री.म.मि.काळे यांना बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
३. संबंधित विभागाने सदर कर्मचारी त्यांच्या विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 
छ. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२८१७०१४३६८०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan Bhimrao : 
Gurav : 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत) 

३. आहरण व संवितरण अधिकारी, (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवड नस्ती/सारसंग्रह (कार्यासन १४-ओ). 


